डॉ. शांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथे ५० 
विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या 
(बी.एस्सी.) महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०२०/प्र.क्र.१०३/२०/शिक्षण-१ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: १६ मार्च, २०२१. 
प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्यातील मराठवाडा विकास मंडळाच्या प्रदेशामध्ये नांदेड जिल्हा आहे. नांदेड 
शहरात शीख धर्माचे पवित्र स्थान असल्यामुळे तेथे दरवर्षी भाविक तसेच पर्यटकांची प्रचंड गर्दी होत 
असते. तसेच नांदेड शहर शैक्षणिक व व्यावसायिक दृष्ट्या मराठवाड्यातील एक प्रमुख केंद्र म्हणून 
विकसीत होत असल्याने जिल्ह्यातील तसेच आजूबाजूच्या भागातील बरेचसे लोक शहरास भेट देतात. 
परिणामी, येथीळ आरोग्य व्यवस्थेवर ताण निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालयाला संलग्न असे परिचर्या महाविद्यालय स्थापन केले असता आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण 
कमी होण्यास मदत होईल. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात एकूण ११६ परिचर्या महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी 
४ राज्य शासकीय परिचर्या महाविद्यालये, २ केंद्र शासनाची परिचर्या महाविद्यालये असून ११० खाजगी 
परिचर्या महाविद्यालये आहेत. 


२. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील व आरोग्य सेवेतील परिचारिकांची 
आव्यकता लक्षात घेऊन, डॉ शांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड 
येथे ५० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेचे शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी.) महाविद्यालय स्थापन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने प्रस्ताव मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात 
आला असता, त्यास दिनांक २८.०२.२०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील व आरोग्य सेवेतील परिचारिकांची 
आव्यकता लक्षात घेऊन, डॉ. शांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०२०/प्र.क्र.१०३/२०/शिक्षण-१ 


येथे ५० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसह शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी.) महाविद्यालय स्थापन करण्यास याव्दारे 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर शासकीय परिचर्या महाविद्याळयासाठी भारतीय परिचर्या परिषदेच्या मानकांनुसार 
आवश्यक पदनिर्मिती, यंत्रसामुग्री, फर्निचर, वाहन, पुस्तके व दैनंदिन आवर्ती खर्च इत्यादी यासाठी 
येणाऱ्या एकूण अंदाजित रुपये १६,०९,१४,४८०/- (अनावर्ती खर्च रुपये ५,२०,००,०००/- व पहिल्या 
चार वर्षाकरिता आवर्ती खर्च रुपये १०,८९,१४,४८०/-) इतका निधी विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शाविल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन त्याप्रमाणे खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, चौथ्या वर्षाप्रमाणे 
आवश्यक आवर्ती खर्चासाठी प्रति वर्षी निधी उपलब्ध करून त्याप्रमाणे खर्चास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

३. सदर महाविद्यालयासाठी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-ब मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे विविध संवर्गातील पदांची शासन मान्यतेने वेळोवेळी निर्मिती करण्यास आणि पदे 
भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१७८/१४७५, दिनांक 
१६.०९.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.३५७/२०२०/(व्यय-१३), दिनांक ०९.१०.२०२० अन्वये सहमती घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१५१७२६४६८६१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRINIVAS PUNDALIKRAO KOTWAL 
S H R| N IVAS DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a86cadc4ce1 79864 
4845edd3b3fb5ef54c3051c62, postalcode=400001, 
p U N D A | | KR AO street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=30ec04f686f0e875 1 5c68a42bc5df9353c8 
af939ef1a35539184495da3e943c6, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SHRINIVAS 
KOTWA | PUNDALIKRAO KOTWAL 
J Date: 2021.03.16 16:25:08 +05'30' 
(डॉ.श्री.पुं.कोतवाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाळ सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०२०/प्र.क्र.१०३/२०/शिक्षण-१ 


२५. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 

सर्व राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,निर्माण भवन, नवी दिल्ली 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, मंत्रालय, मुंबई 

कुलगुरु, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. (५ प्रती) 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

संचालक, आयुर्वेद संचालनालय, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई 

कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक (पाच प्रती) 

सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, ९ वा मजला, न्य TRIGA बिल्डींग, ए.के. 
नायक मार्ग, फोर्ट-४००००१. 

जिल्हाधिकारी, नांदेड 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/ २ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, नांदेड 

सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व परिचर्या महाविद्यालये 

प्रबंधक, महाराष्ट्र परिचर्या परिषद, मुंबई 

सर्व सह सचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


निवडनस्ती (शिक्षण-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०२०/प्र.क्र.१०३/२०/शिक्षण-१ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०२०/प्र.क्र.१०३/२०/शिक्षण १, दि.१६.०३.२०२१ सोबतचे सहपत्र. 


विवरणपत्र “अ 
अ. | खर्चाचा तपशिल प्रथम वर्ष व्दितीय वर्ष  । तृतिय वर्ष चतुर्थ वर्ष एकूण खर्च 
क्र. 
| महाविद्यालय इमारत 
, शिडी | & | = | ® | शिक 
बांधकाम 
२. | विद्यार्थी वसतीगृह 
बांधकाम | | | क. [= i= | 
3. यंत्रसामुग्री १,००,००,००० ४०,००,००० ४०,००,००० २०,००,००० २,००,००,००० 
४. साधनसामुग्री/फर्निचर १,००,००,००० ४०,००,००० ४०,००,००० २०,००,००० २,००,००,००० 
दु. वाहन ६०,००,००० po Fo Fo §0,00,000 
Gs पुस्तके ३०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० ६०,००,००० 
एकूण अनावर्ती खर्च २,९०,००,००० ९०,००,००० ९०,००,००० 40,00,000 | 4,20,00,000 
७. | वर्ग-१ते वर्ग-३ 
नियमित पदांच्या 
व १,३९,८३,३४८ | २,०२,५०,९८४ | २,३८,५७,१०४ | २,६३,४७,०४४ | ८,४४,३८,४८० 
खर्च 
८. | वर्ग-३ववर्ग-४ची 
बाह्यस्रोताद्वारे 
घ्यावयाच्या पदांवरील १९,४४,००० २९,२८,००० 32,9§,000 38,0€,000 १,१४,९६,००० 
अंदाजित खर्च 
९. । दैनंदिन आवर्ती खर्च ३९,१०,००० ३४,१०,००० २७,५५,००० २९,०५,००० | १,२९,८०,००० 
एकूण आवर्ती खर्च १,९८,३७,३४८ | २,६५,८८,९८४ | २,९८,२८,१०४ | ३,२६,६०,०४४ | १०,८९,१४,४८० 
आवर्ती + अनावर्ती खर्च ४,८८,३७,३४८ ३,५५,८८,९८४. ३,८८,२८,१०४ | ३,७६,६०,०४४ | १६,०९,१४,४८० 
विवरणपत्र “ब” 
अवग यग चतु एकूण 
संवर्ग प्रथम वर्ष । व्दितीय वर्ष तृतीय वर्ष र्थ वर्ष आवक व 
आवर्यक पद संख्या 
वर्ग-१ २ lL. ee | =a a Q 
ay - 2 २ = =e 1 0__| ३ 
वर्ग-३ १७ ९ & 8 ३६ 
वर्ग-३ (काल्पनिक पदे) बाह्यस्रोत षु |. ती. | fe Fy ae & 
at - 8 (कंत्राटी) १४ र ३ 2 २८ 
एकत्रित एकूण | vo | 20 ९ नि ७५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


